RNI No. MAHBIL / 2009/ 31743 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


भाग चार - ब 


वर्ष १, अंक ४३ ] 


गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १०-१६, २०१५/ अग्रहायण १९ -२५, शके १९ ३७ [ पृष्ठे १३, किंमत : रुपये २०.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले ( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये 

प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


गृह विभाग 


२ रा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ९ नोव्हेंबर २०१५ . 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थामधील हितसंबंधाचे) संरक्षण अधिनियम, १ ९९९. 

क्रमांक एमपीआय -०२१५ / प्र.क्र .६४ / पोल- १२. - ज्याअर्थी, सुपर पॉवर इन्वेस्टमेंट सर्व्हिसेस इंडीया लि ., औरंगाबाद ( यात यापुढे उक्त 
वित्तीय संस्था असा निर्देश करण्यात आला आहे.) या वित्तीय संस्थेने ठेवीदारांकडून स्वीकारलेल्या ठेवी मुदतीपूर्तीनंतर परत करण्यास कसूर केली 
आहे. अशा तक्रारी त्यांच्याविरुद्ध बहुतांश ठेवीदारांकडून प्राप्त झालेल्या आहेत 

आणि ज्याअर्थी, राज्य शासनाची अशी खात्री झाली आहे की , उक्त वित्तीय संस्था ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवी परत करण्याची शक्यता नाही 
आणि म्हणून , राज्य शासनाला अशा ठेवीदारांच्या हितसंबंधाचेरक्षण करावे लागेल 

आणि ज्याअर्थी, यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केलेली मालमत्ता उक्त वित्तीय संस्थेकडून आणि त्यांच्या संचालकाकडून 
त्याचप्रमाणे उक्त वित्तीय संस्थेकडून गोळा केलेल्या ठेवींमधून आणि ठेवींतून संपादित करण्यात आलेली आहे असे अभिकथित आहे 

ज्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थामधील ) हितसंबंधी संरक्षण अधिनियम , १९९९ ( २००० चा महा. १६ ) ( यात यापुढे 
ज्याचा उक्त अधिनियम असा निर्देश करण्यात आला आहे .) याच्या कलम ४ चे पोट -कलम ( १), कलम ५, कलम ८ चे पोट -कलम ( १) आणि 
कलम १२ याद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे, 

( क ) अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे, उक्त वित्तीय संस्थेची आणि त्यांचे संचालक यांच्या नावे असलेली मालमत्ता जप्त करीत आहे, 
आणि 


• 


( १ ) 


भाग चार - ब -१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १०-१६, २०१५ / अग्रहायण १९ -२५ , शके १९ ३७ 


( ख ) उक्त वित्तीय आस्थापना आणि त्यांचे संचालक यांच्या जप्त केलेल्या मालमत्तेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी उप विभागीय अधिकारी, 
नाशिक उप विभाग , नाशिक यांची सक्षम प्राधिकारी म्हणून नियुक्ती करीत आहे. 

उक्त अधिनियमान्वयेनियुक्त करण्यात आलेल्या पदनिर्देशित न्यायालयातील विशेष सरकारी अभियोक्ता, विशेष न्यायालयात अर्ज दाखल 
करताना सक्षम प्राधिकाऱ्यास आवश्यक ते सहाय्य करतील. 


~ 


अनुसूची 
सुपर पॉवर इन्वेस्टमेंट सर्व्हिसेस इंडिया लि ., औरंगाबाद यांचे संचालक यांनी गुंतवणुकदारांची फसवणूक करून मिळालेल्या रकमेतून 
स्वतःचे फायद्यासाठी रकमेचा अपहार करून त्यांचेनावे खरेदी केलेल्या मालमत्तांची सूची खालीलप्रमाणे आहे 


. 


अ.क्र . 


प्रवर्तक / संचालक यांचे नाव 

( २ ) 


मालमत्तेचा तपशील 

( ३ ) 


( १ ) 


१ 


श्री . दिपक केदु पारखे 
सौ . दिव्या दिपक पारखे 


नाशिक म.न.पा. हद्दीतील स.नं. १७०/२, प्लॉट नं . ३१-३७, रो-हाऊस नं . ७, 
बांधीव क्षेत्र ९ ३.८६ चौ . मी . ( श्री मंगल को . ऑप. हौ . सोसायटी ). 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


सुरेश खाडे, 


शासनाचे उप सचिव. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १०-१६, २०१५ / अग्रहायण १९ -२५ , शके १९ ३७ 


HOME DEPARTMENT 
2nd Floor , Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032, dated the 9th November 2015 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA PROTECTION OF INTEREST OF DEPOSITORS (IN FINANCIAL ESTABLISHMENT) ACT, 1999 . 

No. MPI 0215 /CR.64 / Pol- 12. — Whereas complaints have been received from number of 
depositors against Super Power Services India Ltd., Aurangabad (hereinafter referred to as the 
said Financial Establishment) and so also Director of the said financial establishment have 
defaulted to return the said deposits made by the depositors after maturity ; 

And whereas , the State Government is satisfied that the said Financial Establishment and 
its Directors are not likely to return the deposits to the depositors and hence the Government 
has to protect the interest of depositors ; 

And whereas, the properties specified in the Schedule appended hereto are alleged to have 
been acquired by the said Financial Establishment and its Directors from and out of the deposits 
collected by the said Financial Establishment ; 

Now , therefore in exercise of the powers conferred by sub -section ( 1 ) of section 4 sub - section ( 1) 
of Section 5 and Section 12 of the Maharashtra Protection of Interest of Depositors ( in Financial 
Establishment) Act , 1999 (Mah . XVI of 2000 ) (hereinafter referred to as the said Act ) the 
Government of Maharashtra hereby, 

( a ) attached the properties of the said Financial Establishment and in the name of its 
Directors as specified in the Schedule ; and 

(b ) appoints the Sub -Divisional Officer, Nasik Sub - Division to be the Competent Authority 
to exercise control over the properties attached of the Financial Establishment and its Directors. 

The Special Public Prosecutor in designated Court appointed under the said Act shall 
render necessary to the Competent Authority in filing the application before the Special Court. 


Schedule 
List of properties of Super Power Servics India Ltd., Aurangabad and it s Directors to be 
attached as below : 


Property Details 


Sr. 
No. 
( 1 ) 


Name of Promoters / 
Director Partners 

( 2 ) 


( 3 ) 


1 


Shri Deepak Kedu Parkhe 
Mrs. Divya Deepak Parkhe 


Plot No. 31-37 Area 93.86 Sq . M. in Survey 
No.170 / 2 Row House No. 7 , Nashik Municipal 
Corporation ( Shri Mangal Co- op Hou . Society ). 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 


SURESH KHADE , 
Deputy Secretary to Government. 


भाग चार - ब -२ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १०-१६, २०१५ / अग्रहायण १९ -२५ , शके १९ ३७ 


उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभाग 

मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१५ 


अधिसूचना 


. 


महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९ ६१. 

क्रमांक आयडीसी. २०१५ / ( ५२२) /उद्योग-१४.-ज्याअर्थी, अनुसूचित उल्लेखिलेल्या क्षेत्रात महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम , 
१ ९ ६१ चे प्रकरण सहा, जे अधिसूचना क्रमांक आयडीसी. १२०६/ ( ८ ९ ८ )/ उद्योग -१४ , दिनांक ३ जानेवारी २००७ अन्वये महाराष्ट्र शासनाने सदर 
अधिसूचनेच्या अनुसूचित उल्लेखिलेल्या क्षेत्रात महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९ ६१ ( १ ९ ६२ चा महा . अधिनियम तीन ) (यापुढे ज्याचा 
उल्लेख “ उक्त क्षेत्र ” असा करण्यात येईल ) चे कलम सहा, दिनांक १२ जानेवारी २००७ रोजी अंमलात आणले होते व उक्त अधिनियमाच्या 
आधारे उक्त क्षेत्र अधिनियमाच्या कलम २, खंड ( ग) अन्वये औद्योगिक क्षेत्र म्हणून जाहीर केलेले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, मौजे शिवाजीनगर, ता . कडेगाव, जिल्हा सांगली येथील उक्त क्षेत्र अधिसूचनेच्या अनुसूचित उल्लेखिलेल्या क्षेत्रात ( यापुढे 
ज्याचा उल्लेख “ उक्त क्षेत्र ” असा करण्यात येईल ) औद्योगिक क्षेत्राच्या विकासासाठी आवश्यक नाहीत असे महाराष्ट्र सरकारचे मत झाले आहे ; 

त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम १, पोट -कलम (३ ) व कलम २, खंड ( ग) अन्वये प्रदान केलेल्या शक्तींचा वापर करून व महाराष्ट्र 
जनरल क्लॉजेस अॅक्टच्या कलम २१ (१ ९ ०४ चा १) चा संदर्भ घेऊन महाराष्ट्र शासन याद्वारे उक्त क्षेत्रात ज्या गोष्टी झाल्या आहेत किंवा ज्या गोष्टी 
करावयाच्या ठरविल्या आहेत त्या सोडून महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९ ६१ चे कलम प्रकरण सहा, १ डिसेंबर २०१५ पासून रद्द करीत 
आहे, आणि उक्त क्षेत्र हे जाहीर केलेल्या औद्योगिक क्षेत्राचा भाग राहणार नाही. 


. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


नंदू र. मिस्तरी, 
कक्ष अधिकारी. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरुवार 


ते 


बुधवार , डिसेंबर १०-१६, २०१५ / अग्रहायण १ ९ -२५ , शके १ ९ ३७ 


INDUSTRIES , ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT 

Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032, dated the 30th November 2015 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA INDUSTRIAL DEVELOPMENT ACT, 1961. 

No. IDC - 2015 /(522 )/IND-14.—Whereas by Government Notification Industries , Energy and 
Labour Department No. IDC - 1206 /(898 )/IND - 14 , dated the 3rd January 2007 issued in exercise of 
the powers conferred by sub - section ( 3 ) of section 1 of the Maharashtra Industrial Development 
Act , 1961 (Mah . III of 1962) (hereinafter referred to as “ the said Act ” ), the Government of 
Maharashtra has appointed the 12th January 2007 to be the date from which provisions of Chapter 
VI of the said Act shall take effect in the areas mentioned in the Schedule appended to the said 
Notification and declared those areas as an industrial area under clause ( g ) of section 2 of the 
said Act ; 

And whereas , the Government of Maharashtra is of the opinion that the certain areas in the 
Village Shivajinagar in Kadegaon Taluka of Sangli District mentioned in the Schedule appended 
hereto (hereinafter referred to as “ the said areas”), are not required for the purpose of development 
as an industrial area ; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by the first proviso to sub -section ( 3 ) of 
section 1 and clause ( g ) of section 2 of the said Act read with section 21 of the Maharashtra 
General Clauses Act (I of 1904 ) and of all other powers enabling it in this behalf the Government 
of Maharashtra hereby with effect from the 1st December 2015 declares that the provisions of 
chapter VI of the said Act shall cease to be in force in the said areas and the said areas shall not 
be the industrial area so declared , except as respects things done or omitted to be done before 
that date . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


N. R. MISTARY , 


Desk Officer. 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १०-१६, २०१५ / अग्रहायण १९ -२५ , शके १९ ३७ 


उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभाग 

मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१५ 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम , 

१ ९ ६१. 
क्रमांक आयडीसी. २०१३/ (३७६) /उ-१४.-महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९ ६१ (१९ ६२ चा महा. तीन ) चे कलम १ , पोट 
कलम (३ ) अन्वये प्रदान केलेल्या शक्तींचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे मौजे खरपुडी ( बु.), तालुका खेड, जिल्हा पुणे येथील सोबत 
जोडण्यात आलेल्या अनुसूचीत उल्लेखिलेल्या क्षेत्रात उक्त अधिनियमाचे प्रकरण ६ ज्या तारखेस अंमलात येईल ती तारीख १ डिसेंबर २०१५ 
म्हणून नियुक्त करीत आहे व उक्त क्षेत्र अधिनियमाच्या कलम २ खंड ( ग) अन्वये औद्योगिक क्षेत्र म्हणून जाहीर करत आहे. 

उक्त क्षेत्र मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ , अंधेरी ( पूर्व), मुंबई ४०० ० ९ ३ आणि उप विभागीय 
अधिकारी, जुन्नर, उप विभाग खेड, जिल्हा पुणे यांचेकार्यालयात ठेवलेल्या नकाशात लाल रंगाने जास्त स्पष्टपणे दाखविले आहे आणि सोबतच्या 
अनुसूचीत दर्शविल्याप्रमाणे त्याच्या चतुःसीमा आहेत. 

अनुसूची 
मौजे खरपुडी ( बु.), तालुका खेड , जिल्हा पुणे 


अ . क्र . 


गट नंबर 


( २ ) 


( ३ ) 


( हे . आर ) 


१ 


१२८७ पैकी 


०.०३ 


एकूण 


०.०३ 


. 


चतुःसीमा . 

उत्तरेस 
दक्षिणेस 
पूर्वेस 
पश्चिमेस 


मौजे खरपुडी ( बु.), गट नं . १२८७ पैकी . 
१२८६, १२८७ पै., १२८८ . 


गावरस्ता. 


मौजे खरपुडी ( बु.), गट नं . १२८७ पैकी . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


नंदू र. मिस्तरी , 
कक्ष अधिकारी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरुवार 


ते 


बुधवार , डिसेंबर १०-१६ , २०१५ / अग्रहायण १ ९ -२५ , शके १ ९ ३७ 


INDUSTRIES , ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT 

Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya ,Mumbai 400 032 , dated the 30th November 2015 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA INDUSTRIAL DEVELOPMENT ACT, 1961. 

No.IDC 2013 /376 /IND - 14. — In exercise of powers conferred by sub -section ( 3 ) of section 1 of 
the Maharashtra Industrial Development Act, 1961 (Mah . III of 1962), the Government of 
Maharashtra hereby appoints 1st December, 2015 to be the date from which the provisions of 
Chapter VI of the said Act shall take effect in certain areas of village Kharpudi (Bk .) in Taluka 
Khed of District Pune , mentioned in the Schedule appended hereto and declares the said area to 
be an industrial area under clause (g ) of section 2 of the said Act, for the purposes of the said Act. 

The said area is more clearly defined in red in the maps deposited in the offices of the Chief 
Executive Officer , Maharashtra Industrial Development Corporation , Andheri ( East ), Mumbai 
400 093 and Sub - Divisional Officer , Junner , Sub Division Khed, Pune District Pune and is bounded 
by the areas as indicated in the said schedule . 


SCHEDULE 


Village Kharpudi (Bk .), Taluka Khed, District Pune 


Sr. No 

( 1 ) 


Gat No 

( 2 ) 


Area 

( 3 ) 
( H.R.) 


1 


1287 Pt. 


0.03 


Total 


0.03 


Boundaries 

On the North By 
On the South By 
On the East by 
On the West By 


: 


Village Kharpudi ( Bk .) Gat No. 1287 Pt . 
1286 , 1287 Pt ., 1288 . 
Village road . 
Village Kharpudi ( Bk .) Gat No. 1287 Pt. 


.. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


N. R. MISTARY , 


Desk Officer . 


भाग चार - ब -३ 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरुवार 


ते 


बुधवार , डिसेंबर १०-१६, २०१५ / अग्रहायण १ ९ -२५ , शके १ ९ ३७ 


उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभाग 

मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१५ 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम , १९ ६१. 

क्रमांक आयडीसी. २०१४ / ( २८३ )/उद्योग-१४.—ज्याअर्थी, अनुसूचीत उल्लेखिलेल्या क्षेत्रात महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, 
१९ ६१ चे प्रकरण सहा, जे अधिसूचना क्रमांक आयडीसी. २०० ९ / (३ )/ उद्योग -१४ , दिनांक २५ मे २०० ९ अन्वये महाराष्ट्र शासनाने सदर 
अधिसूचनेच्या अनुसूचीत उल्लेखिलेल्या क्षेत्रात महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९ ६१ (१९ ६२ चा महा. अधिनियम तीन ) (यापुढे ज्याचा 
उल्लेख “ उक्त क्षेत्र ” असा करण्यात येईल ) चे कलम सहा, दिनांक २८ मे २०० ९ रोजी अंमलात आणले होते व उक्त अधिनियमाच्या आधारे 
उक्त क्षेत्र अधिनियमाच्या कलम २, खंड ( ग) अन्वये औद्योगिक क्षेत्र म्हणून जाहीर केलेले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, मौजे वारळ, ता . म्हसळा, जिल्हा रायगड येथील उक्त क्षेत्र अधिसूचनेच्या अनुसूचीत उल्लेखिलेल्या क्षेत्रात ( यापुढे ज्याचा 
उल्लेख “ उक्त क्षेत्र ” असा करण्यात येईल ) औद्योगिक क्षेत्राच्या विकासासाठी आवश्यक नाहीत असे महाराष्ट्र सरकारचे मत झाले आहे 

त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम १, पोट- कलम (३ ) व कलम २, खंड ( ग ) अन्वये प्रदान केलेल्या शक्तींचा वापर करून व महाराष्ट्र 
जनरल क्लॉजेस अॅक्ट च्या कलम २१ ( १९ ०४ चा १) चा संदर्भ घेऊन महाराष्ट्र शासन याद्वारे उक्त क्षेत्रात ज्या गोष्टी झाल्या आहेत किंवा ज्या 
गोष्टी करावयाच्या ठरविल्या आहेत त्या सोडून महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९ ६१ चे कलम प्रकरण सहा, १ डिसेंबर २०१५ पासून रद्द 
करीत आहे , आणि उक्त क्षेत्र हे जाहीर केलेल्या औद्योगिक क्षेत्राचा भाग राहणार नाही. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


नंदू र. मिस्तरी , 
कक्ष अधिकारी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १०-१६, २०१५ / अग्रहायण १ ९ -२५ , शके १९ ३७ 


९ 


INDUSTRIES , ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT 

Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya, Mumbai 400 032, dated the 30th November 2015 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA INDUSTRIAL DEVELOPMENT ACT , 1961. 

No. IDC . 2014 /(283)/IND 14. — Whereas , by Government Notification , Industries , Energy and 
Labour Department , No.IDC . 2009 /( 3 )/IND - 14 , dated the 25th May 2009 issued in exercise of the 
powers conferred by sub -section ( 3 ) of section 1 of the Maharashtra Industrial Development Act, 
1961 (Mah.III of 1962 ) (hereinafter referred to as " the said Act" ) , the Government ofMaharashtra 
has appointed the 28th May 2009 , to be the date from which the provisions of Chapter VI of the 
said Act shall take effect in the areas mentioned in the Schedule appended to the said notification 
and declared those areas as an Industrial Area under clause ( g ) of section 2 of the said Act; 

And whereas, the Government of Maharashtra is of the opinion that the certain areas in the 
Villages Waral in Mhasale Taluka of Raigad District mentioned in the Schedule appended hereto 
(hereinafter referred to as “ the said areas”), are not required for the purpose of development as 
an Industrial Area ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by the first proviso to sub -section ( 3) of 
section 1 and clause (g ) of section 2 of the said Act read with section 21 of the Maharashtra 
General Clauses Act ( I of 1904 ) and of all other powers enabling it in this behalf, the Government 
of Maharashtra hereby, with effect from the 1st December 2015 declares that the provisions of 
chapter VI of the said Act shall cease to be in force in the said areas and the said areas shall not 
be the Industrial Area so declared , except as respects things done or omitted to be done before 
that date . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


N. R. MISTARY , 
Desk Officer . 


भाग चार - ब -३ अ 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १०-१६, २०१५ / अग्रहायण १९ -२५ , शके १९ ३७ 


उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभाग 

मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१५ 


अधिसूचना 


" 


~ 


महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९ ६१. 

क्रमांक आयडीसी . २००८ /(५४) /उद्योग-१४.-ज्याअर्थी, अनुसूचीत उल्लेखिलेल्या क्षेत्रात महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम , 
१९ ६१ ( १९ ६२ चा महा. अधिनियम तीन ) चे प्रकरण सहा, जे अधिसूचना क्रमांक आयडीसी. २००८ / ( ५४ )/ उद्योग -१४ , दिनांक ३ मार्च २००८ 
अन्वये 

महाराष्ट्र शासनाने सदर अधिसूचनेच्या अनुसूचीत उल्लेखिलेल्या क्षेत्रात महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९ ६१ ( १९ ६२ चा महा 
अधिनियम तीन ) (यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त क्षेत्र ” असा करण्यात येईल ) चे कलम सहा दिनांक १३ मार्च २००८ रोजी अंमलात आणले होते 
व उक्त अधिनियमाच्या आधारे उक्त क्षेत्र अधिनियमाच्या कलम २, खंड ( ग ) अन्वये औद्योगिक क्षेत्र म्हणून जाहीर केलेले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, मौजे नाणोरे व खर्डी ( बु.), तालुका माणगाव, जिल्हा रायगड येथील उक्त क्षेत्र अधिसूचनेच्या अनुसूचीत उल्लेखिलेल्या 
क्षेत्रात (यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त क्षेत्र ” असा करण्यात येईल ) औद्योगिक क्षेत्राच्या विकासासाठी आवश्यक नाहीत असे महाराष्ट्र सरकारचे 
मत झाले आहे ; 

त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम १, पोट - कलम ( ३) व कलम २, खंड ( ग) अन्वये प्रदान केलेल्या शक्तींचा वापर करून व महाराष्ट्र 
जनरल क्लॉजेस अॅक्ट च्या कलम २१ (१ ९०४ चा १) चा संदर्भ घेऊन महाराष्ट्र शासन याद्वारे उक्त क्षेत्रात ज्या गोष्टी झाल्या आहेत किंवा ज्या 
गोष्टी करावयाच्या ठरविल्या आहेत त्या सोडून महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९ ६१ चे कलम प्रकरण सहा, १ डिसेंबर २०१५ पासून रद्द 
करीत आहे , आणि उक्त क्षेत्र हे जाहीर केलेल्या औद्योगिक क्षेत्राचा भाग राहणार नाही. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


नंदू र. मिस्तरी , 
कक्ष अधिकारी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरुवार 


ते 


बुधवार , डिसेंबर १०-१६, २०१५ / अग्रहायण १ ९ -२५ , शके १ ९ ३७ 


११ 


INDUSTRIES , ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT 

Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya ,Mumbai 400 032 , dated the 30th November 2015 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA INDUSTRIAL DEVELOPMENT ACT, 1961. 

No. IDC . 2008 /(54 )/IND 14.- Whereas, by Government Notification , Industries , Energy and 
Labour Department, No. IDC . 2008 /(54)/IND - 14 , dated the 3rd March 2008 issued in exercise of 
the powers conferred by sub - section ( 3 ) of section 1 of the Maharashtra Industrial Development 
Act , 1961 (Mah . III of 1962 ) (hereinafter referred to as " the said Act " ), the Government of 
Maharashtra has appointed the 13th March 2008 , to be the date from which the provisions of 
Chapter VI of the said Act shall take effect in the areas mentioned in the Schedule appended to 
the said notification and declared those areas as an Industrial Area under clause (g ) of section 2 
of the said Act ; 

And whereas, the Government of Maharashtra is of the opinion that the certain areas in the 
Villages Nanore and Khardi ( Bk .) in Mangaon Taluka of Raigad Districtmentioned in the Schedule 
appended hereto (hereinafter referred to as “ the said areas”), are not required for the purpose of 
development as an Industrial Area ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by the first proviso to sub- section ( 3 ) of 
section 1 and clause ( g ) of section 2 of the said Act read with section 21 of the Maharashtra 
General Clauses Act (I of 1904 ) and of all other powers enabling it in this behalf, the Government 
of Maharashtra hereby , with effect from the 1st December 2015 declares that the provisions of 
chapter VI of the said Act shall cease to be in force in the said areas and the said areas shall not 
be the Industrial Area so declared , except as respects things done or omitted to be done before 
that date . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


N. R. MISTARY , 
Desk Officer . 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १०-१६, २०१५ / अग्रहायण १९ -२५ , शके १९ ३७ 


सहकार , पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 

हुतात्मा राजगुरु चौक , मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय विस्तार , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१५ 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन ) अधिनियम , १ ९ ६३ आणि नियम. 

क्रमांक कृबास-०५१५/ प्र.क्र . २९१/ ११ - स. — ज्याअर्थी, मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समिती या बाजार समितीच्या संचालक मंडळाचा 
कार्यकाळ दिनांक २ डिसेंबर २०१३ रोजी संपुष्टात आला होता. शासन अधिसूचनेन्वये सहा- सहा महिन्यांची दोनदा मुदतवाढ म्हणजेच दिनांक २ 
डिसेंबर २०१४ पर्यंत बाजार समितीच्या संचालक मंडळास मुदतवाढ देण्यात आली होती. त्यानंतर पणन संचालनालयाच्या दिनांक २ डिसेंबर 
२०१४ च्या आदेशान्वये या बाजार समितीवर त्रिसदस्यीय शासकीय प्रशासक मंडळाची नियुक्ती करण्यात आलेली होती. दिनांक ११ फेब्रुवारी २०१५ 
च्या आदेशान्वये उपरोक्त आदेशात अंशतः बदल करण्यात येवून त्रिसदस्यीय मंडळातील दोन सदस्य वगळून श्री. मनोज सौनिक, भा.प्र.से. यांचे 
एक सदस्यीय प्रशासक मंडळ कायम ठेवण्यात आले. राज्यातील सुमारे १०५ बाजार समित्यांची निवडणूक प्रक्रीया तेव्हा सुरू असल्यामुळे मुंबई 
कृषी उत्पन्न बाजार समितीची निवडणूक न घेता दिनांक २९ मे २०१५ च्या आदेशान्वये त्यांची मुदत दिनांक १ डिसेंबर २०१५ पर्यंत वाढविण्यात 
आली. 


आणि ज्याअर्थी, मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीची निवडणूक पार पडलेली नाही व नजिकच्या काळात निर्वाचित संचालक मंडळ 
अस्तित्वात येण्याचा संभव नाही व पणन संचालक , पुणे यांनी दिनांक २७ नोव्हेंबर २०१५ च्या पत्रान्वये मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या 
विद्यमान प्रशासकांना एक वर्षाची मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव सादर केलेला आहे . 

त्याअर्थी, महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन ) अधिनियम, १ ९ ६३ मधील ५ ९ अन्वये शासनास प्राप्त अधिकारांचा वापर करून 
उक्त अधिनियमाच्या कलम १४ ( ३) व १५ ए( १)( बी ) मधून सूट देऊन मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समिती, नवी मुंबई या बाजार समितीच्या 
विद्यमान प्रशासकांना दिनांक २ डिसेंबर २०१५ पासून पुढील सहा महिन्यांकरिता म्हणजेच दिनांक १ जून २०१६ पर्यंत मुदतवाढ देण्यास शासनाची 
मान्यता देण्यात येत आहे. सदर कालावधीत प्रशासक , मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समिती यांनी निवडणुकीची प्रक्रीया पार पाडावी. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


स . म . शिवदास , 


शासनाचे सहसचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरुवार 


ते 


बुधवार , डिसेंबर १०-१६, २०१५ / अग्रहायण १ ९ -२५ , शके १ ९ ३७ 


23 


HOME DEPARTMENT 
Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032, dated the 2nd December 2015 . 


NOTIFICATION 


No. TRN . 1115 /C.R . 462 /POL -5B.— In pursuance of the [Maharashtra Police (Amendment) 
Act , 2015 (Mah . Act No. XI of 2015 ) published on 6th April , 2015 , Home Department ] Government 
is pleased to constitute the Establishment Board at District Level as shown below : 
( 1 ) Superintendent of Police 

Chairperson 
( 2 ) Senior -most Additional Superintendent of Police 

Member 
( 3 ) Deputy Superintendent of Police (Head Quarter ) 

Member 
If none of the above members is from a Backward category , then the District Superintendent 
of Police shall appoint an additional member of the rank of the Deputy Superintendent of Police 
from such category . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


KAILAS GAIKWAD , 
Deputy Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
ATGOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


